महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/ प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई Yoo 032 
दिनांक: 02 सप्टेंबर, 2029 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दिनांक 24.04.2092 रोजीचे आदेशा 
2) समक्रमांकाचे दिनांक १९.१०.२०२० रोजीचे sear 


आदेठशा 


श्री.म.गु.सांगळे, कक्ष अधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र. १ येथील 
आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,नाशिक 
खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून 
देण्यात आल्या आहेत. श्री. सांगळे, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ कार्यालयात दिनांक ०२.०७.२०१८ 
पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्री.सांगळे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस संदर्भाधीन क्र. २ येथील 
आदेशान्वये एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०१.०७.२०२१ 
रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये श्री. सांगळे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस दोन वर्ष म्हणजेच 
दिनांक ०१.०७.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०२१७४६०३४६०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gurav यय 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. म.गु.सांगळे, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, शिवनेरी, दुसरा मजला, 
शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब, नाशिक. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव ( का.६ व का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) सह/ उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
४ सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - Yoo ०३२ 
) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, शिवनेरी, दुसरा मजला, शासकीय 
विश्रामगृह,गोल्फ क्लब, नाशिक. 
६ अवर सचिव/सा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 
७  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


